पोषण अभियानाकरिता अर्थसंकल्पित केलेला निधी 
वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२०/प्र.क्र.१४२/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १७मार्च, २०२१ 


वाचा :- १)वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/ अर्थ-३, दि.१६/४/२०२० 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/ अर्थ-३, दि.४/५/२०२० 
३) महिल व बाल विकास विभाग क्र.एबावि-२०२०/प्र.क्र.१४२/का.६, दिनांक २६/६/२०२०, दिनांक २३/७/२०२० 
दिनांक ८/१२/२०२०, दिनांक १६/३/२०२१ 
४ वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/ अर्थ-३, दि.१५/३/२०२१ 


शासन निर्णय :- 

पोषण अभियान हा समग्र पोषणावर आधारीत महत्वपुर्ण कार्यक्रम एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजनेअंतर्गत राबविण्यात येत आहे. सदर कार्यक्रमामध्ये केंद्र व राज्य हिस्सा प्रमाण ८०:२० आहे. पोषण अभियानाची 
अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने सदर प्रयोजनाखाली सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता केंद्र व राज्य 
हिऱ्यापोटी अनुक्रमे रु.१७८१७.४६ लाख व रु.४४५४.३६ लाख असा एकुण रु.२२२७१.८२ लाख इतका निधी 
अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. 
२. त्याअनुषंगाने पोषण अभियानाअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध बाबीं करीता प्राप्त केंद्रीय सहाय्याच्या 
अनुषंगाने खालील विवरणपत्रातील रकाना क्र.२ मधीळ लेखाशीर्ष/उद्दिष्टाकरेता रकाना क्र.५ मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे एकुण रुपये १२९३.४८ GRA HET रुपये बारा HIT VAT लाख अठ्ठेचाळीस हजार फक्त) इतका 
निधी या शासन निर्णयाद्वारे वितरित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये लाखात) 
अ.क्र. | प्रधान/ लेखाशिर्ष / संगणक संकेतांक/ उद्दिष्ट विद्यमान तरतूद प्रस्तावित 
२०२०-२१ वितरित निधी वितरण 
La | 2 3 | ok | ५ 
२२३६, पोषण आहार 
१०१, विशेष पोषण आहार कार्यक्रम, 
(११)राष्ट्रीय पोषण अभियान, 
(११) (०१)पोषण अभियान 
केंद्र हिस्सा ८०% (कार्यक्रम) (२२३६-२०८४), 
१० कंत्राटी सेवा २०६९.५६ १०३४.७८ १०३४.७८ 
१३-कार्यालयीन खर्चे ४९३.९२ २४६.९६ |” * वः > 
१७-संगणक खर्च २६३.५६ | oo | | 
५० इतर खर्च १४९९०.४२ ७४९५.२१ po 
एकुण केंद्र हिस्सा (८० टक्के) १७८१७.४६ ८७७६.९५ १०३४.७८ 
२ (११) (०२)पोषण अभियान 
राज्य हिस्सा २०% (कार्यक्रम) (२२३६-२०९३), 
१० कंत्राटी सेवा ५१७.३९ २५८.६९ २५८.७० 
१३-कार्यालयीन खर्चे १२३.४८ ६१.७४ | 
१७-संगणक खर्च ६५.८९ | oo Poo 
५० इतर खच ३७४७.६० १८७३.८० Foo 
एकुण राज्य हिस्सा (२० टक्के) ४४५४.३६ २१९४.२३ २५८.७० 
एकूण २२२७१.८२ १०९७१.१८ १२९३.४८ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२०/प्र.क्र.१४२/का.६ 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाने संदर्भाधीन क्रमांक-४ येथील दिनांक १५.३.२०२१ शासन 
परिपत्रकान्वये दिलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३१७१५३०१०९८३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


IDRA SITARAM JARANDE 


RAVINDRA SITARAM - 
J A R A N D E S ae MCOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
(र.सि.जरांडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 
२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
३) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी,मुंबई 
४) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 


Cc 


षु 


LN 


आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद) 

सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास) (जिल्हा परिषद) 

सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ( ग्रामीण/नागरी/आदिवासी) प्रकल्प 

qo) वित्त विभाग (व्यय/६ ,अर्थसंकल्प-७, मंत्रालय, मुंबई. 

११) नियोजन विभाग (का.१४७२), मंत्रालय,मुंबई. 

१२) अवर सचिव (का-४), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
त्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी BOS प्रणालीवर निधी आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजना, नवी मुंबई यांना वितरीत करावा. 

१३) निवड नस्ती -का-६. 


nN ८5. 


) 
) 
) 
) 
) आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


vo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


